RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


Reg. No. MH/ MR/ South- 339/ 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ३ ]] 


सोमवार , मार्च २४ , २०१४ / चैत्र ३, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ३ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ मार्च २०१४ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचेविनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक बदली. २०१३/ प्राधिकारी / प्र. क्र .१९९ / सेवा-५ . -महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील तरतुदीनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून याबाबतीत 
करण्यात आलेले सर्वविद्यमान नियम , आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून सदर अधिनियमातील कलम ७ नुसार या अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकारीतेतील क्षेत्रिय कार्यालयातील गट - क आणि गट - ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण 
बदल्या करण्यासाठी सक्षम असणारे प्राधिकारी याद्वारे पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करण्यात येत आहेत : 


. 


अ.क्र . 


कर्मचाऱ्यांचा गट 

( २ ) 


कलम ३ नुसार सर्वसाधारण बदली करण्यास सक्षम प्राधिकारी 

( ३ ) 


१ 


गट - क मधील कर्मचारी 


विभाग प्रमुख 


संचालक , आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय , मुंबई . 


- 


. 


सह संचालक , आरोग्य सेवा ( कुष्ठ व क्षय ), 
सह संचालक , आरोग्य सेवा ( अंधत्व ), 
सर्व उप संचालक , आरोग्य सेवा, परिमंडळे , 
उप संचालक , आरोग्य सेवा ( सुश्रुषा) , 
उप संचालक , आरोग्य सेवा ( परिवहन ), 
उप संचालक , आरोग्य सेवा ( आमाजीआ) , 
उप संचालक , आरोग्य सेवा ( प्रयोगशाळा) यांचे 
अधिनस्त गट - क मधील कर्मचारी . 


भाग चार - ब -३९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मार्च २४ , २०१४ / चैत्र ३, शके १९ ३६ 


( २ ) 


( ३ ) 


विभाग प्रमुख 


संचालक , आरोग्य सेवा, (हि.ह. व ज.रो.) पुणे 


गट - क मधील कर्मचारी 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, ( हि.ह. व ज.रो.) पुणे -१, 
सह संचालक , आरोग्य सेवा, ( हि . ह. व ज . रो .), 
पुणे-६ यांचे अधिनस्त गट - क मधील कर्मचारी . 
गट - ड मधील कर्मचारी 


३ 


प्रादेशिक विभाग प्रमुख 
सह संचालक , आरोग्य सेवा, ( हि . ह. व ज . रो.) पुणे -१, 
सह संचालक , आरोग्य सेवा, (हि . ह. व ज . रो.) पुणे-६ , 
सह संचालक , आरोग्य सेवा, ( अंधत्व ), मुंबई , 
सह संचालक , आरोग्य सेवा, ( कुष्ठ व क्षय), पुणे , 
सर्व उप संचालक , आरोग्य सेवा, परिमंडळे , 
उप संचालक , आरोग्य सेवा, ( आमाजिआ ), पुणे , 
उप संचालक , आरोग्य सेवा, ( परिवहन ), पुणे , 
उप संचालक , आरोग्य सेवा, ( प्रयोगशाळा) , पुणे , 
जिल्हा हिवताप अधिकारी ( सर्व ) (त्यांचे अधिनस्त गट -ड मधील 
कर्मचाऱ्यांकरिता ). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्ञा . ल . सुळ , 


शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


